बेला, ता. उमरेड, जि. नागपूर येथील 
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या 
ग्रामीण रुग्णालयामध्ये Flas 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव २०२४/प्र.क्र.६७/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०१ जुले, २०२४ 


वाचा: आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/ कक्ष-३/टे-२/न.क्र.२४०१ 
/प्राआकें बेला प्रशामा/२३७२-७३/२४, दि.०९/०२/२०२४. 
प्रस्तावना - 


बेला, ता. उमरेड, जि. नागपूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 

बेला, ता. उमरेड, जि. नागपूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास “विशेष बाब” म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर श्रेणीवर्धीत ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन 
बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२६११४५१४२७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM 
MAHADESHWAR 


SA NJ AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74 


DATTA RA M 206cd390898bbe0690fead8f00f6a3eb, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=09A891 7EDE7 15503310B61D8A2 
M A H A D ES H WA R 4357A945B188F3A254ABA25AC8365BB66E4EE8 

, cn=SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 

Date: 2024.07.01 17:37:22 +05'30' 


(संजय द. ABSA) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव २०२४/प्र.क्र.६७/आरोग्य-३ 


२. मा.मंत्री(सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण ard खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) /( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. संचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) ,मुंबई. 

८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र-जिल्हास्तर),पुणे. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

१०.जिल्हाधिकारी, नागपूर. 

११.जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर. 

१३. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्राळय,मुंबई 

१४. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१५.कार्यासन अधिकारी,सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


